सन २०१७-१८ मध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या मौजे धारुळ, 
ता.मोर्शी, जि.अमरावती येथील पर्यटकांसाठी 
सुविधा निर्माण करण्याच्या कामाच्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमध्ये बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१९/१/प्र.क्र. ३०/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१७/१०/प्र.क्र. ९६७/पर्यटन, 
दिनांक ६.२.२०१८. 
२) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- मपविम/बांधकाम/मोर्शी/२०१८/ 
४४४५, दिनांक ४.९.२०१८. 


शासन निर्णय : 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक- १ येथील दिनांक ६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ 
मध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये अनुक्रमांक- १९ येथे मौजे 
धारुळ, ता.मोर्शी, जि.अमरावती येथील पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या रुपये ४९.५४ लक्षच्या 
कामांना मंजूरी देऊन रुपये २०.०० लक्ष निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या संदर्भाधीन क्रमांक- २ येथील दिनांक 
४.९.२०१८ च्या पत्रास अनुसरुन, मौजे धारुळ, ता.मोर्शी, जि.अमरावती येथील नमूद जागा वन विभागाच्या 
अखत्यारित असल्याने सदर जागा महामंडळास उपलब्ध होऊ न शाकल्याने व वन विभागाच्या 
अखत्यारितील कामांसाठी वन विभाग ही कार्यक्षम यंत्रणा असल्याने सदर कामाची कार्यान्वयीन यंत्रणा उप 
वन संरक्षक, अमरावती वन विभाग, अमरावती यांना दर्शविण्यात येत आहे. 
२. मौजे धारुळ, ता.मोर्शी, जि.अमरावती येथील पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी 
महामंडळास उपलब्ध करुन दिलेला रुपये २०.०० लक्ष निधी उप वन संरक्षक, अमरावती वन विभाग, 
अमरावती यांच्याकडे सुपूर्द करावा. अमरावती वन विभागाने सदर कामाबाबत संदर्भाधीन दिनांक ६.२.२०१८ 


च्या शासन निर्णयानुसार व त्यात नमूद केलेल्या विहीत अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/१/प्र.क्र. ३०/ पर्यटन, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०५१०११०८०६९४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural 
a V | Nn [| a Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c0 1f7043448a5 3f6a9fbe8 1 e46d 1 83af43c9 
a9e01eb42c7c7, 


Laxmikant Lakhote simmecigrrmctesnnon ccocasssnereede 35 


(र. ल. Hale) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

६. उप वन संरक्षक, अमरावती वन विभाग, अमरावती. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


